सन २०२०-२१ मध्ये राज्य ई-गव्हर्नंस 
कार्यक्रम राबविण्यास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत व ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत 
महा-अँग्रीटेक प्रकल्प राबविण्यासाठी 
रु.४६९.८३ लाख निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०६२०/प्र.क्र. ७५/१४ ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २५ मार्च, २०२१ 


संदर्भ - 
१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. राकृवि-२०१८/प्र.क्र.१६९/भाग-१/१४अ, 
दि.०२/०३/२०१९. 
२. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. संकीर्ण ०६२०/प्र.क्र.9५/१४-अ,दि. १५/०३/२०२१. 
३. महाराष्ट्र सुदुर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर कार्यालयाचे पत्र क्र. MRSAC/ 
महाअग्रीटेक /१००५/२०२०-२१, दि. १७/०३/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


सन २०१९-२० च्या खरीप व रब्बी हंगामापासून राज्यात उपग्रह व ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन 

महा-अँग्रीटेक प्रकल्प राबविण्यास संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
सदर प्रकल्प महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपाययोजना केंद्र, नागपूर (MRSAC) व नॅशनल 
रिमोट सेन्सिंग सेंटर (NRSC-ISRO) यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येणार असून सदर प्रकल्पाची 
प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपाययोजना केंद्र, नागपूर (MRSAC) आहे. सदर 
प्रकल्पांतर्गत सन २०२०-२१ करिता विविध बाबींसाठी निधी मागणीचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ३ च्या पत्रान्वये 
शासनास सादर करण्यात आला आहे. 

त्याचप्रमाणे संदर्भ क्र. २ वरील शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२१ मध्ये रु. १४२.६७ लाख निधीच्या 
मर्यादेत राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तथापि वित्त 
विभागाने सन २०२०-२१ मध्ये महा-अँग्रीटेक प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी रु. ४६९.८३ लाख निधी 
वितरीत केल्यामुळे रु.४६९.८३ लाखाची अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता देण्याची व महा-अँग्रीटेक 
प्रकल्पाचा सदर निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 


१. सन २०२०-२१ मध्ये राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविण्यासाठी रु.१४२.६७ लाखाची प्रशासकीय 
मान्यता संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आली होती. तथापि राज्य ई-गव्हर्नन्स 
कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या महा-अँग्रीटेक प्रकल्पासाठी रु. ४६९.८३ लाख एवढा निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०६२०/प्र.क्र. ७५/१४ ओ 


WIT झालेला असल्यामुळे राज्य ई-गव्हर्नन्स योजनेस सन २०२०-२१ करिता रु.६१२.५० लाख 
(रुपये सहाशे बारा लाख पन्नास हजार फक्त) एवढया निधीची सुधारित प्रश्‍ासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

२. कृषि विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या महअँग्रीटेक प्रकल्पाच्या सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षातील अंमलबजावणीसाठी रु. ४६९.८३ लाख निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 

३. परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद केल्यानुसार ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत महाअँग्रीटेक प्रकल्पासाठी 
₹४६९.८३ लाख (रुपये DR एकोणसत्तर लाख त्र्याऐंशी हजार फक्त), निधी उपलब्ध करुन 
देण्यात येत असून तो योजनेच्या पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या 
तरतुदीतून खर्ची टाकावा - 

मागणी क्र. डी -७ 
३४५१ सचिवालय - आर्थिक सेवा 
०९०, सचिवालय (०२) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम 
(०२)(०४) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंमलबजावणी (कृषि) (कार्यक्रम) (३४५१२७८२) 
१७, संगणक खर्च 
४. या प्रकल्पाच्या वित्तीय बाबींसाठी सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आणि आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१५/०३/२०२१ 
नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने व वित्त विभगाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.६०/२०२१/व्यय-१, दि.२३/०३/२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने व त्यांच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२५१६३६५८०७०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shrikant Chandrakant Andge 


९9913: 
Date: 2 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. प्रधान सचिव माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. प्रकल्प संचाळक, नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्प, मुंबई 
५. संचालक, महाराष्ट्र सुदुर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर 

६. संचालक, नॅशनल रिमोट सेन्सिंग अँप्लिकेशन सेंटर, हैद्राबाद 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०६२०/प्र.क्र. WY /9¥ ओ 


७. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. संचालक, कृषि (नियोजन व प्रक्रिया) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०.मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
१२.उप सचिव (११-ओ/१४-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१३.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (११- ओ/१४-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१४.निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ/१४-ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


